RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, अंक २१ ] 


गुरुवार ते बुधवार, जुलै ३० - ऑगस्ट ५, २०२०/ श्रावण ८-१४, शके १९ ४२ [पृष्ठे २१, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ./ २०६६ / २०२०.- श्रीमती व्ही . एम. मोहिते , जिल्हा 
न्यायाधीश-१, रायगड - अलिबाग यांची दिनांक २९ फेब्रुवारी २०२० ते 
११ मार्च २०२० अशी एकूण १२ दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळनंतरपासून ते 
दिनांक १२ मार्च २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्यांच्या परवानगीसह पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती व्ही . एम. मोहिते, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड- अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की, श्रीमती व्ही . एम. मोहिते , ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश-१, 
रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / २१०० / २०२० . – श्री. एन . बी . लवटे, तर्थजिल्हा 
न्यायाधीश-१ , पनवेल , जि . रायगड यांची दिनांक २३ मार्च २०२० ते 
२७ मार्च २०२० अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, मागील 
दिनांक २२ मार्च २०२० रोजीच्या व पुढील दिनांक २८ मार्च २०२० 
दिनांक २९ मार्च २०२० रोजीच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक २१ मार्च 
२०२० रोजीच्या कार्यालयीनवेळनंतरपासून ते दिनांक ३० मार्च २०२० 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्यांच्या परवानगीसह 
मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . एन . बी . लवटे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
तर्थ न्यायाधीश -१ , पनवेल , जि . रायगड येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . एन. बी . लवटे , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते, तर तर्थ न्यायाधीश-१, पनवेल, जि . रायगड या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री. एन. बी. लवटे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 
आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . जी . 
अस्मर जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पनवेल , 
जिल्हा रायगड यांजकडे राहील . 


- 


असत्या . 


श्रीमती व्ही. एम . मोहिते , ह्या त्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर. जी . 
मलशेट्टी, जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील. 


- 


रायगड- अलिबाग, 
दिनांक १२ मार्च २०२० . 


विभा प्र. इंगळे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १ ९ मार्च २०२० . 


विभा . प्र. इंगळे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) – १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ३० - ऑगस्ट ५, २०२०/ श्रावण ८-१४, शके १९ ४२ 

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI 


Order 
No. CP /RLY /MUMBAI/PROHIBIT ACTS / 2020-09. — Whereas, I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. 
I, Ravindra Sengaonkar , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power 
conferred upon me under sub - sections ( 1 ), ( 2 ) and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police 
Act , 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai 
Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 6th May 2020 to 
24-00 hours of 17th May 2020 . 

1. (a ) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical 
harms ( violence ). Save for such firearms where license has been granted by this authority or 
where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 


(b ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 
(c ) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments 

or means of casting or impelling missiles. 
( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
(e ) The public utterance of cries, singing of song , playing ofmusic. 

( 1) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic , representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols , playcards or any other object 
or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway 
Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to 
over - throw the State . 

2 . If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government. 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc, employed on watch -n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 , feet. 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

(b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

5 . I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone, as well as 
publishing through media . 

Given under my hand and Seal this 4th May , 2020 . 


RAVINDRA SENGAONKAR , 
Commissioner of Police, 

Railways , Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ३०- ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI 


Order 
No. CP /RLY /MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2020-10 . — Whereas, I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. 
I, Ravindra Sengaonkar , Commissioner of Police , Railways, Mumbai in exercise of the power 
conferred upon me under sub -sections ( 1), (2 ) and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police 
Act, 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai 
Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 18th May 2020 to 
24-00 hours of 1st June 2020 . 

1. ( a ) The carrying of arms, cudgels , swords, spears, bludgeons, unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical 
harms (violence ). Save for such firearmswhere license has been granted by this authority or 
where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 


(6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive. 
( c ) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments 

or means of casting or impelling missiles . 
( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
( e ) The public utterance of cries, singing of song , playing of music . 

(f) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic, representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, playcards or any other object 
or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway 
Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to 
over - throw the State . 

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government . 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superious or by the nature of his duties , 
to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. employed on watch -n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 feet. 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

(b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as 
publishing through media . 

Given under my hand and Seal this 26th May 2020 . 


RAVINDRA SENGAONKAR , 
Commissioner of Police, 

Railways , Mumbai. 


भाग एक ( को.वि.पु.) — १ अ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ३०- ऑगस्ट ५, २०२०/ श्रावण ८-१४, शके १९ ४२ 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI 

Order 
No. CP /RLY /MUMBAI/PROHIBIT ACTS / 2020-14 . — Whereas, I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . 
I, Ravindra Sengaonkar , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power 
conferred upon me under sub - sections ( 1 ), (2 ) and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police 
Act, 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai 
Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 17th July 2020 to 24-00 
hours of 31st July 2020 . 

1. ( a ) The carrying of arms, cudgels , swords , spears , bludgeons, unlicensed gun , knives, 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical 
harms (violence ). Save for such firearms where license has been granted by this authority or 
where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 


(6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive. 
(c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments 

or means of casting or impelling missiles . 
( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof . 
(e ) The public utterance of cries , singing of song, playing of music. 

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic , representations and the 
preparations , exhibition or dissemination of pictures, symbols, playcards or any other object 
or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway 
Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to 
over - throw the State . 

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government. 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, 
to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc, employed on watch -n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 , feet. 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 

( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed, as if this order had not expired . 

5 . I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone, as well as 
publishing through media . 

Given under my hand and Seal this 13th July 2020 . 


RAVINDRA SENGAONKAR , 
Commissioner of Police , 

Railways , Mumbai. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ३०- ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६( १) व नियम १०७ अन्वये आदेश 
क्रमांक जिउनि / कात -६ / कलम १५६/ राजिमसबँक/ २३१ / सन २०२०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , गोपाळ मावळे, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रायगड - अलिबाग या आदेशान्वये , 
रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., अलिबाग, जि . रायगड या संस्थेच्या खालील अधिका- यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्जवसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचे( अपसेट प्राईज कायम करणे विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून ) निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून 
दिनांक १ जुलै २०२० पासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिका - याचे नाव 

अधिका-याचा हुद्दा 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 


अ.क्र . 


रायगड जिल्हा 


१ 
२ 

३ 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


रायगड जिल्हा 


रायगड जिल्हा 


वसुली अधिकारी 


रायगड जिल्हा 


वसुली अधिकारी 


रायगड जिल्हा 


रायगड जिल्हा 


श्री. एम् एम् वर्तक , 

चिफ मॅनेजर 
श्री . बी . आर . नांदगांवकर , चिफ मॅनेजर ( कर्ज वसुली विभाग ) 
श्री . बी. बी . पाटील , 

डेप्युटी चिफ मॅनेजर (विभागीय 

अधि . अलिबाग विभाग. ) 
४ श्री . एस . एस. देशमुख , डेप्युटी चिफ मॅनेजर (विभागीय 

अधि . माणगांव विभाग. ) 
श्री . एस . जी . नागे, 

डेप्युटी चिफ मॅनेजर , 

केंद्र कार्यालय अलिबाग , 
६ श्री . एल . बी . नागांवकर , 

निरीक्षक , अलिबाग 
श्री . ए. पी . बारटक्के 

निरीक्षक , पेण शहर 
८ श्री . एम. के . शेवाळे , 

निरीक्षक , पनवेल 
९ श्री . डी . एम . जाधव , 

निरीक्षक , माणगांव 
श्री . एन . एन . नागे , 

निरीक्षक , पाली 
श्री . ए. पी . जाधव , 

निरीक्षक , रोहा 
१२ श्री . एन . डी . मोहिते , 

निरीक्षक , पोलादपूर 
१३ श्री . यू. एम. उपाध्ये, 

निरीक्षक , तळा 
१४ श्री . एस . जी . शिर्के , 

म्हसळा 
१५ श्री . एल . जी . रिकामे , 

निरीक्षक , श्रीवर्धन 
१६ श्री . व्ही . पी . पाटील, 

सिनी, असि . मुरूड 
श्री . आर . पी . म्हात्रे, निरीक्षक , उरण निरीक्षक , उरण 


रायगड जिल्हा 
रायगड जिल्हा 


रायगड जिल्हा 


१० 


रायगड जिल्हा 


रायगड जिल्हा 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


रायगड जिल्हा 


+ 


रायगड जिल्हा 


निरीक्षक , 


रायगड जिल्हा 


रायगड जिल्हा 


रायगड जिल्हा 


रायगड जिल्हा 


अटी 


. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


६ 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ३० - ऑगस्ट ५ , २०२० / श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ 
(३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर महा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ-३ , अ-४” व “ ब ” कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसुली केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
मुदत वाढीसाठी सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरल्याचे पुरावे सादर करणे अनिवार्य राहील याची नोंद घ्यावी. वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेला 
सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना “ अ -१, ” “ अ-२ ” 
व " अ -३ , 

" " अ -४, " सोबत जोडलेला आहे . 
( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र.क्र .२३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
(९ ) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा 

आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह 
कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह. संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये )” असे लिहावे. 

(१०) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि ., 
अलिबाग ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदशे देऊन परस्पर पगार कापत करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण व अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 

( १३ ) या कार्यालयात दरमहा होणा- या विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित रहाणे आवश्यक 


" 


“ 


आहे . 


( १४ ) वाचावे क्र. ७ अन्वये कर्जदार यांचेकडून वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च वसूल करून 
वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी, पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठी करावयाचा आहे. त्या व्यतिरिक्त 
इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही. तसेच आदेशात नमूद केले नुसार संस्थेने वसूल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत 
तपशिलवार हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील . 


अलिबाग, 
दिनांक १ जुलै २०२० . 


गोपाळ मावळे , 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 


रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ३०- ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे :-(१ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१८ / २७७४, 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३) या कार्यालयाचे शुद्धिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/ सआ .- ५ / वसुली अधिकारीनियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१९ / १८५६, दिनांक ११ जुलै 

२०१ ९ . 


( ४ ) अध्यक्ष, श्री. चंडीका सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई यांचेदिनांक १८ जानेवारी २०२० चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव. 

आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६/ श्री चंडीका सह / २०१ ९ / ४६०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या श्री 
चंडीका सहकारी पतपेढी मर्या. मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका- यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा 
वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ या कालावधीकरिता प्रदान 
करीत आहे : 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिका -याचे नाव 


अधिका -याचा हुद्दा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


१ 


सौ . तन्वी दिपक बैकर 


शाखा अधिकारी 


संस्थेचे कार्यक्षेत्रापुरते 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी . 


अटी 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका-यास प्रदान केलेले आधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण. १५०४ /प्र.क्र .२३१/१५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


- 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ३० - ऑगस्ट ५ , २०२०/ श्रावण ८-१४, शके १९ ४२ 
( ७) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह. 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

(८ ) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ श्री चंडीका सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई ” असा फलक लावता 
येऊ शकेल. 

( ९) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कापत करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण व अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १०) वसुली अधिका -यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची 
आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची 
आहे . 

(११) वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजवणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


- 


करावा . 


( १३ ) संस्थेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा. 


पुणे, 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२० . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था, 
(पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ३०- ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ-५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती / २०१८ / २७७४ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३) या कार्यालयाचे शुद्धिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/ सआ.-५ / वसुली अधिकारीनियुक्ती/फेरनियुक्ती / २०१९/ १८५६, दिनांक ११ जुलै 

२०१ ९ . 
( ४ ) अध्यक्ष, संतसागर सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई यांचे दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव. 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६ / संतसागर नागरी सह / २०२० / ६५१. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
संतसागर नागरी सहकारी पतपेढी मर्या. मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा 
वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ या कालावधीकरिता प्रदान 
करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिका -याचे नाव 

अधिका-याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
सौ . दिप्ती नरेंद्र इंडेलू 

वसुली अधिकारी 

विशेष वसुली व 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 
विक्री अधिकारी . 


अ.क्र . 


१ 


अटी 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका- यास प्रदान केलेले आधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ -स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका- यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह. 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ संतसागर नागरी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल. 
भाग एक ( को.वि.पु.) – २ 


१० 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ३० - ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ 
(९ ) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदशे देऊन परस्पर पगार कापत करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण व अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(१०) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची 
आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची 
आहे . 

( ११) वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजवणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा. 


( १३ ) संस्थेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा. 


पुणे, 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२० . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


- 


११ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ३०- ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे (१ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती / २०१८ / २७७४ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/ सआ .-५ / वसुली अधिकारीनियुक्ती/फेरनियुक्ती / २०१९/ १८५६, दिनांक ११ जुलै 

२०१ ९ . 
( ४ ) अध्यक्ष, सप्तश्रृंगी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई यांचे दिनांक १ फेब्रुवारी २०२० चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव. 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था/ स.आ -५ / का.क.१५६/ सप्तश्रृंगी को / २०२० / ६५७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ. पी. एल. खंडागळे , अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या सप्तश्रृंगी 
को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका- यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा 
वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान 
करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिका-याचे नाव 

अधिका-याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 


- 


अ.क्र . 


१ 


श्री . धनराज देवराज नवले 


शाखा व्यवस्थापक 


२ 


श्री . संतोष होनाजी गावडे 


शाखा व्यवस्थापक 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी . 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी . 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी . 


संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


३ 


श्री . दिपक मानसिंग मोरे 


शाखा व्यवस्थापक 


अटी : 


- 


. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका -यास प्रदान केलेले आधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

(६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र.क्र.२३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ३० - ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ 
( ७) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका -यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह. 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ सप्तश्रृंगी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल. 

( ९ ) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 

वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १० ) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची 
आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची 
आहे . 

( ११) वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजवणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा . 


( १३ ) संस्थेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा. 


पुणे, 
दिनांक २ मार्च २०२० . 


डॉ. पी . एल. खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था, 
( पतसंस्था) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


. 


१३ 


. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ३०- ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ-५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती / २०१८ / २७७४ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३) या कार्यालयाचे शुद्धिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/ सआ.-५ / वसुली अधिकारीनियुक्ती/फेरनियुक्ती / २०१९/ १८५६, दिनांक ११ जुलै 

२०१ ९ . 
( ४ ) अध्यक्ष, संतसागर नागरी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई यांचेदिनांक ५ नोव्हेंबर २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६ / संतसागर नागरी सह / २०२० / ६५१. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
संतसागर नागरी सहकारी पतपेढी मर्या. मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा 
वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान 
करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिका -याचे नाव 

अधिका-याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . केतन आत्माराम जगताप 

विशेष वसुली व 

* सोबत जोडलेल्या यादी 

विक्री अधिकारी . प्रमाणे १३ जिल्ह्यांमधील 
श्री . किरण रामचंद्र महांगरे 

वसुली अधिकारी 

विशेष वसुली व 

१२५ दाखल्यांसाठी 
विक्री अधिकारी. 


अ.क्र . 


१ 


व्यवस्थापक 


२ 


- 


. 


टीप : - (* पुणे-६४, सातारा -२० , कोल्हापूर -६ , सांगली-५ , रायगड-३, रत्नागिरी-३ , ठाणे -१ , नाशिक -२ , अहमदनगर-२, बुलढाणा -२ , 
सोलापूर -२, मुंबई -१२, एकूण -१२५ ). 


अटी : 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे 

मुख्य 

कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 
( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका- यास प्रदान केलेले आधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण. १५०४ / प्र.क्र.२३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


भाग एक ( को.वि.पु.) – ३ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ३० - ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ 
( ७) वसुली अधिका- यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह. 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ संतसागर नागरी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल. 

( ९) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण व अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १०) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची 
आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची 
आहे . 

( ११) वसुली अधिका- याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजवणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


, 


करावा. 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


पुणे, 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२०. 


डॉ . पी . एल . खंडागळे, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


१५ 


वाचावे : 


- 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ३०- ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
( १) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ / २७७४ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ४ ) अध्यक्ष, गणेशप्रसाद सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई यांचेदिनांक १७ मे २०१ ९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव. 

आदेश 
जा . क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६ /गणेश प्रसाद सह / २०१९ / ८१३. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६( १) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल. खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
गणेशप्रसाद सहकारी पतपेढी मर्यादित., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा 
वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान 
करित आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिका -याचे नाव 

अधिका-याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . कांतीलाल सहादु चकवे 

विशेष वसुली व 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 
विक्री अधिकारी . 


अ.क्र . 


१ 


व्यवस्थापक 


अटी : 


- 


(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका- यास प्रदान केलेले आधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण. १५०४/ प्र.क्र.२३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि/किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका- यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

(८ ) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ गणेशप्रसाद सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई 
लावता येऊ शकेल. 


असा फलक 


भाग एक ( को.वि.पु.) – ४ 


. 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ३० - ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ 

(९ ) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण व अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(१०) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची 
आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची 
आहे . 

( ११) वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजवणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा. 


(१३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा. 


पुणे, 
दिनांक १२ मार्च २०२० . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ३० - ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८-१४, शके १९ ४२ 
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि /सिंधु/ वि.५ / का.क . १५६ / जनता नागरी पतसंस्था/ २०२० /१०९९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, माणिक बी . सांगळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग या 

आदेशान्वये जनता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, दोडामार्ग, ता . दोडामार्ग, जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ 
मार्च २०२१ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 


: 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिका-याचे नाव 


अधिका-याचा हुद्दा 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्रीम . पल्लवी उमेश पई 


वसुली अधिकार 


सिंधुदुर्ग जिल्हा 


वसुली अधिकारी तथा मुख्य लिपिक अधिन 
सहायक निबंधक , सह. संस्था, दोडामार्ग. 


- 


अटी व शर्ती : 


" 


अ -३ , 


अ -४ ” व 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास करण्यात आलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

(३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर महा संदर्भ क्र . ३ मध्ये सुचना देण्यात आल्याप्रमाणे विहीत नमुन्यात 
" ब " कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांचेकार्यालयास सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका- यास प्रदान केलेले आधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार वसुली 
अधिकारी यांना हूकुमनामा / वसुली दाखला मधील वसूलपात्र रक्कम व सदर आदेशात नमूद हुकुमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च 
( Cost of Process ) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसुली खर्च म्हणून थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 

( ६) लिलावाद्वारे मालमत्ता विक्री केल्यानंतर १.५० टक्के दरानेच आदेशिकेचा खर्च वसूल करता येईल अन्यथा उपरोक्त नमूद ज्या टप्प्यावर 
थकबाकी रक्कम पूर्ण वसूल होईल त्या टप्पेनिहाय दरानेच असा खर्च वसूल करावा. 

( ७ ) उक्त नमूद आदेशाप्रमाणे खर्चाचे दराची आकारणी व वसुली संस्थेस एका कर्जदाराकडून जास्तीत जास्त रक्कम रुपये १.५० लाख 
मर्यादेतच आदेशिकेचा खर्च म्हणून रक्कम वसूल करता येईल. 

( ८ ) उपरोक्त अट क्र . ५ ते ७ मध्ये नमूद केलेल्या रकमेव्यतिरिक्त वसुली अधिकारी यांनी जादा रक्कम वसूल केल्याचेनिदर्शनास आलेस 
ते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहतील. 

खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी / संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी , पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात 
खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही . 

( १० ) संस्थेने याप्रमाणे वसूल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. सदरचा हिशोब 
संस्थेच्या नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण सुरू असताना पडताळणीसाठी/ तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील. 

( ११ ) “ मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ दि बेसीन कॅथॉलिक को - ऑप . बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
भाग एक ( को.वि.पु.) – ४ अ 


( ९ ) प्रस्तुत 


१८ 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ३०- ऑगस्ट ५, २०२०/ श्रावण ८-१४, शके १९ ४२ 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

(१३) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(१४ ) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका- यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह. संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६( १) व नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

( १५) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, जनता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
दोडामार्ग ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( १६ ) वसुली अधिका-यानी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १७) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मधील दिलेल्या सूचनांचे 
वसुली अधिका- याने पालन करावे. 


सिंधुदुर्ग, 
दिनांक १ जुलै २०२० . 


माणिक बी . सांगळे , 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

सिंधुदुर्ग. 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ३०- ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ 

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , 

GREATER MUMBAI 


Order 


CP /XI (6 ) L.W./702 (06 )/ 2020. — Whereas , I consider it necessary for the preservalion of public 
peace and public safety in Brihan Mumbai I. Shahaji Umap , Dy . Commissioner of Police (Operations ), 
Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub -section ( 1) and ( 2 ) of section 37 
read with sub -section (6 ) of section 2 and sub - section ( 2 ) of section 10 of the Maharashtra Police Act 
(Mah . XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Brihan Mumbai for the period from 
00-01 hours of 19th July 2020 to 24-00 hours on 17th August 2020 . 

( 1) The carrying of arrns , cudgels , swords, spears , bludgeons. unlicensed guns, knives , sticks or 
lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harm (violence ). Save for 
such firearmswhere license has been granted by this authority or where specific permission is sought for 
carriage of such arms from the competent authority . 

( 2 ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 

( 3) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of 
casting or impelling missile . 

( 4 ) The exhibition of persons or corpses or figures or effigies thereof. 
(5 ) The public utterance of cries , singing of songs , playing ofmusic . 

(6 ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the preparations, 
exhibition or dissemination of pictures , Symbols , placards or any other object or thing which may in the 
opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City Police , offend against decency or morality or 
undennine the security of or tend to over- throw the state . 

2. If any person goes armed with such article or carries any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he shallbe liable to be disarmed of the corrosive substance or 
explosive or missile shall be liable to be seized from him by any police officer and the article corrosive 
substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government. 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government 
or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. 
The order will also notbe applicable to Private Security Guards orGurkhas or Chowkidars etc. , employed 
on watch -n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding oo feet. 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 

(a ) Any investigation or legal proceedings may be instituted , continued or enforced . 

(b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order 
may be imposed , as if this order had not expired . 

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through loudspeakers or 
megaphones , as well as Publishing through media of whatever form available . 


Given under myhand and Seal on 14th July , 2020 . 


SHAHAJI UMAP . 


Dy. Commissioner of Police (Operations) 
and Executive Magistrate , GreaterMumbai. 


po 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ३०- ऑगस्ट ५, २०२०/ श्रावण ८-१४, शके १९ ४२ 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 

Order 
(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973) 
CP /XI(6 )/ 144 /( Prohibitory Order)/2020.- WHEREAS based on the declaration issued by World Health 
Organization on 11th March 2020 characterizing the outbreak of COVID - 19 a global pandemic and the 
subsequent notifications issued by Government of India and Government of Maharashtra , under the 
Epidemic Diseases Act, 1897 , and the Disaster management Act, 2005 , it is apprehended that there is 
likelihood of spread of the COVID - 19 virus through gatherings of persons in public or private areas and 
that there is grave danger to human life , health or safety due to the same. The undersigned in the capacity 
of Executive Magistrate is fully satisfied that there are sufficient reasons / grounds for passing prohibitory 
orders under section 144 of criminal Procedure Code (CrPC ) -1973 to ensure that there is no danger to 
human life , health or safety . 

2. WHEREAS Mumbai City continuous to be threatened with the spread ofCOVID - 19 , it is considered 
expedient to issue prohibitory order for restricting any presence ormovement of one or more persons in 
public places or gathering of any sort anywhere, including religious places to prevent further spread of the 
COVID - 19 virus in the areas under the control of Commissioner of Police, Greater Mumbai. 

3. THEREFORE I, Shahaji Umap , Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai and 
Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u./sec 144 of the Criminal Procedure Code 1973 
(Act II of 1974) r/w the Commissioner of Police Greater Mumbai s Order dated 23rd December 1959 u /s 
10 sub -section (2 ) of the Maharashtra Police Act 1951 ( 

Mah . Act XXII of 1951), with a view to prevent 
danger to human life , health of safety , do hereby , promulgate an order under section 144 Cr.PC , in the 
areas under the control of Commissioner of Police ,Greater Mumbai, prohibiting any presence ormovement 
of one or more persons in public places , or gathering of any sort anywhere , including religious places 
subject to the conditions given below - 

i. All movement of one or more persons in the areas designated as “ Containment Zone" by the 
Municipal Authorities is prohibited , except for essential activities , supply of essential goods and 
medical emergencies . 

ii . Allmovement of one or more persons in the city is prohibited between 21-00 hours and 05-00 
hours , except forMedical Emergencies and the following exempted entities : 

A. Emergency duties ; 
B. Government / semi-Government agencies and their officials on duty ; 
C. Establishment providing Essential Services like : 

a . Food , vegetables , Milk Supplies. Ration and Grocery Stores ; 

b . Hospitals , Medicine, Pharma and related establishments , pathology laboratories , 
medical/nursing Colleges ; 

c . Telephone and internet Services ; 
d . Electricity , Petroleum , Oil and Energy related ; 

e . Banking stock Exchange Clearing Corporation . Depositories, Stock Brokers and 
SEBI registered participants operating through these institutions ; 

f. IT and IT enabled Services and Data Centers providing Services for Critical National 
and International Infrastructure and needed for the above essential and emergency services ; 

g . Media ; 
h . Ports ; 
i. Services providing Home Delivery of food , groceries and essential Commodities 
j. E - commerce activity for essential and as well as non - essential items and materials ; 
k . Drinking water supply and maintenance ; 
1. Godowns and warehousing related to all of the above . 
m . Trucks / Tempos carrying goods and manpower related to above Services. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ३० - ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ २१ 

iii. All movement of one or more persons in the city for non -essential activities is prohibited 
befween 5-00 hours and 21-00 hours , except for : 

A. The exempted entities mentioned in Para . 3 (ii) and ; 

B. Those activities which are exempted as per the Government of Maharashtra order No. 
DMU /2020 /cr.92 /DisM -I dated : 29th June 2020 issued by the Chairman , State Executive 
Committee regarding Easing ofRestrictions and Phase -wise opening of Lockdown . (MISSION 
BEGIN AGAIN ) and Order No. MGC/ A / 2916 dated : 20th March 2020 and other such orders 
issued by the competent authorities for the enforcement of COV1D - 19 lockdown guidelines , 

C. However,movement of person for non - essential activities mentioned in Para 3( iii)(B ), 
like visit to shops , markets barber shops , spas, saloons , beauty parlors , outdoor, physical 
activities etc. shall be permitted within thenearby/neighborhood area only . Longdistance travel 
for non - essential items will not be permitted . 

iv . The Zonal DCSP in emergent / special cases are empowered to grantexemption . 
4.It is further directed that the Social Distancing Norms (minimum of 6 feet of distance ) shall be 
followed at all times . 

5. This order shall come into force , in the areas under the control of Commissioners of Police, Greater 
Mumbai, with effect from 00.15 hours on 17th July 2020 and ending at 24.00 hours on 31st July 2020 
unless withdrawn earlier. 

6.Any person contravening this order shall be punishablc under section 188 of the Indian Penal 
Code . 

7.As the notice can notbe served individually on all concerned , the order is hereby passed ex - perte. 
It shall be published for the Information of public , through press , orby affixing copies on the Notice Boards 
of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP . 

Given under my hand and seal this on 16th day of the July , 2020 at Mumbai. 


SHAHAJI UMAP , 
Dy. Commissioner of Police (Operations ) 

and Executive Magistrate . 

GreaterMumbai. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


